केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर निर्माण करण्यात 
आलेले वित्तीय नियंत्रक हे पद उन्नत (upgrade) 
करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

ग्राम विकास विभाग 

शासन निर्णय क्र.ग्रासयो २०२२/प्र.क्र.३०२/बांधकाम-१ 
बांधकाम भवन, ५वा मजला, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई- Yoo ००१. 
दिनांकः- २४ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा- 
१) शासन निर्णय ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र.ग्रासयो-२००६/प्र.क्र.१३४/योजना-९, 
दि.१६.०३.२००९. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः ग्राम विकास विभाग क्र.ग्रासयो २०१६/प्र.क्र.३५५ / बांधकाम-१ (यो-८), 
दि. १८ एप्रिल,२०१८. 


प्रस्तावना - 

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या स्वतंत्रपणे अंमलबजावणीकरिता 
महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थे अंतर्गत विविध शासन निर्णयान्वये एकूण १३८४ पदे निर्माण 
करण्यात आली आहेत. सदर एकूण १३८४ पदांचा राज्यस्तर, विभागीयस्तर व जिल्हास्तरावरील 
आकृतीबंध उच्चस्तरिय सचिव समितीच्या मंजुरीच्या अनुषंगाने या विभागाचे संदर्भ क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या १३८४ पदांना 
मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. 


२. सदर मंजुर पदांपैकी या विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये वित्तीय नियंत्रक 
सहसंचालक (वित्त) दर्जाचे पद प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता निर्माण 
करण्यात आलेले आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कार्यान्वित त्रिस्तरीय गुणवत्ता 
नियंत्रण यंत्रणेचे व्यवस्थापन व समन्वयन करण्यासाठी राज्यस्तरावर, योजनेच्या लेखाविषयक 
बाबींच्या व्यवस्थापनासाठी वरीष्ठ लेखा अधिकाऱ्याची वित्तीय नियंत्रक (॥181०08॥। Controller) 
म्हणून नेमणूक करण्याचे निर्देश आहेत. त्यानुसार वित्त विभागाचे शासन निर्णय दि.२२.०६.२०२० 
रोजीच्या आदेझ्ान्वये सह संचालक संवर्गातील अधिका-याची पूर्णवेळ वित्तीय नियंत्रक म्हणून 
वेतनश्रेणी- रु.१५६००-३९१००, ग्रेड पे-रु.9६००/- (WA वेतन आयोगानुसार सुधारीत एस-२५, 
रु.७८,८०० - रु.२,०९,२०० बदलीने नेमणूक करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: ग्रासयो २०२२/ प्र.क्र.३०२/बांधकाम-१) 


3. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत Admin Fund , Maintenance Fund व Programme 
Fund या तिन्ही निधीचा वार्षिक ताळेबंद NRIDA, New Delhi यांचेकडे सादर करणे आवश्‍यक 
असते. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर सन २०१५ पासून राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक 
योजना कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. सद्यःस्थितीत या दोन्ही योजनांची कामे पूर्ण क्षमतेने 
सुरु असल्याने वित्तीय नियंत्रक पदावर कामाचा ताण वाढला आहे. सबब, या विभागात शासन 
निर्णय दि.१६.०३.२००९ अन्वये सह संचालक दर्जाचे निर्माण करण्यात आलेले वित्तीय नियंत्रकाचे 
पद आता संचालक संवर्गात वेतनश्रेणी रु.३७,४०० - रु.६७,००० ग्रेड पे रु.८९००/- (७व्या वेतन 
आयोगानुसार एस-२९, रु.१,३१,१०० - रु.२,१६,६००) या वेतनश्रेणीमध्ये उन्नत (upgrade) 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


ग्राम विकास विभागांतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत प्रधानमंत्री ग्राम 
सडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना या दोन्ही योजनेचे व्यापक स्वरुप पाहता आणि 
लेखा विषयक बाबी प्रभावीपणे हाताळण्याकरीता वित्तीय नियंत्रकाचे पद आता संचालक संवर्गात 
वेतनश्रेणी रु.३७,४०० - रु.६७,००० ग्रेड पे रु.८९००/- (७व्या वेतन आयोगानुसार एस-२९, 
रु.१,३१,१०० - रु.२,१६,६००) उन्नत (upgrade) करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८२४११४२१९८२२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


p R AV | N Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a56052bf048257ffe4ea09078de9d 
556ae5babe8adc8b1, 


pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F7FAB7 12736F6, 
serialNumber=481 AF6EECE7C1D432D3119135BE703BF6529E7A 


JAIN psp erste rot तात तीही 
(प्रविण जैन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
३. मा. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२|३ 


शासन निर्णय क्रमांक: ग्रासयो २०२२/ प्र.क्र.३०२/बांधकाम-१) 


१०. 
११; 
१२. 
२४ 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


१९. 


मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (लेखा व कोषागरे), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक (लेखा), SA व कोषागरे यांचे कार्यालय, मुंबई. 

उप सचिव (आस्थापना/वित्त-१), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

वित्तीय नियंत्रक तथा उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य अभियंता (प्रमंग्रासयो), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

राज्य गुणवत्ता समन्वयक (प्रमंग्रासयो), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
अधीक्षक अभियंता (प्रमंग्रासयो), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था (सर्व विभाग). 
कार्यकारी अभियंता (प्रमंग्रासयो), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था (सर्व जिल्हे). 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१७/वित्तीय सुधारणा-१/आ.पु.क,), मंत्रालय,मुंबई 

कक्ष अधिकारी (आस्थापना-१/रोख शाखा/वित्त-१/बांधकाम-२/बांधकाम-४), ग्राम विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (बांधकाम-१), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


3|3 


